महाराष्ट्र शासन 


q 5711 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, — 
fF 4) मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, < 


\ . मुंबई - 
क चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. का... महि 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४ ७६२३४. Email ID: - doserl.pwd @maharashtra.gov.in 
शासन Sea क्र. प्रशांसा-१७२१/प्र.क्र.२३४/सेवा-१, दि.१४ डिसेंबर, २०२१. 
-: शासन आदेडा :- 
प्रस्तावना:- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील स्थापत्य व विद्युत संवर्गातील 
अभियंत्यांनी मा.अपर मुख्य सचिव (सा. बां.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, राजभवन, मुंबई येथील दरबार हॉलची 
स्थापत्य व विद्युतीकरणाची प्रलंबित असलेली संपूर्ण कामे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत दिवस-रात्र करुन 
दि.०८.१२.२०२१ या ठरवून दिलेल्या विहित कालमर्यादेच्या आतच पूर्ण केली आहेत. याबद्दल मा. राज्यपाल 
महोदयांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचे त्यांच्या उपरोल्लेखित उल्लेखनीय कामकाजाबद्दल / योगदानाबद्दल खास 
करुन प्रशंसा केली असून या अतुलनीय कामगिरीची / योगदानाची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक सेवा 
अभिलेखात त्यांच्या दि.०९.१२.२०२१ रोजीच्या कौतुक पत्राची नोंद घेण्याचे निदेशित केले आहे. तसेच संबंधित 
अधिकाऱ्यांकडून भविष्यात देखील अशा प्रकारच्या प्रशंसनीय कामगिरीची अपेक्षा व्यक्‍त केली आहे. याबाबतची 
आव्यक ती नोंद संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा अभिलेखात घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे आदेशित 
करण्यात येत आहे. 


आदेश :- 

राजभवन, मुंबई येथील दरबार हॉलची स्थापत्य व विद्युतीकरणाची प्रलंबित असलेली संपूर्ण कामे 
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत दिवस-रात्र करुन दि.०८.१२.२०२१ या ठरवून दिलेल्या विहित कालमर्यादेच्या 
आतच पूर्ण केल्याबद्दल मा. राज्यपाल महोदयांच्या कौतुकपर भावना खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात येत आहेत. याची योग्य ती नोंद संबंधित अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या वैयक्तिक सेवा अभिलेखात घेण्यात यावी. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नांव पद कार्यालय 
शि श्री. प्रशांत दत्तात्रय नवघरे सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
२ | श्री. रणजीत राजाराम हांडे मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई. 
श्री. प्रमोद पांडुरंग बनगोसावी । अधीक्षक अभियंता मुंबई (सा. बां) मंडळ, मुंबई. 
श्री. चंद्रकांत तुळशीराम नाईक । कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर विभाग, मुंबई 
५ | श्री. विजय गुलाब नांद्रेकर अधीक्षक आमदर निवास (सा. बां.), उप विभाग, मुंबई 
६ | श्री. तुकाराम कल़प्पा सनाळकर | उप विभागीय अधिकारी राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोकण भवन, 
मुंबई. 
७ | श्री. स्वप्नील नारायण पाटील । कनिष्ठ अभियंता राजभवन सेवा केंद्र, मुंबई. 
श्री. योगेश भानुदास पाटील स्थापत्य अभियांत्रिकी | राजभवन सेवा केंद्र, मुंबई. 
सहायक 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रहांसा-१७२१/प्र.क्र.२३४/सेवा-१ 


९ श्री. कृष्णा पांडुरंग घोगरे स्थापत्य अभियांत्रिकी | राजभवन सेवा केद्र, मुंबई. 
सहायक 
सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) 
| 9 श्री. संदीप अरविंद पाटील मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
२ | श्री. रत्नाकर शिवाजी पाटील  । अधीक्षक अभियंता (विद्युत) । मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ, मुंबइ, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
३ | श्रीमती सुनिता केलास रावते । कार्यकारी अभियंता (विद्युत | दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, मुंबई. 
४ | श्री. विजय शालीग्राम पुसदकर | कार्यकारी अभियंता (विद्युत) | नांदेड विद्युत विभाग, नांदेड, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग. 
५ | श्री. जितेंद्र दिनकर भोसले उप अभियंता (विद्युत) मलबार टेकडी विद्युत उप विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 


०२. 


वरील नमूद सर्व अधिकाऱ्यांचे विभागामार्फत देखील अभिनंदन करण्यात येत असून त्यांच्याकडून 


भविष्यात देखील अशाच प्रशंसनीय कामगिरीची / कामकाजाची विभाग अपेक्षा व्यक्‍त करीत आहे. 


०३. 


सदरचे शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२११२१४१७०९३७८३१८ असा आहे. सदरचे शासन 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gangadhar 


Digitally signed by Gangadhar Mahajan Gaikwad 
DN: c=! Of Maharashtra, ou=Public Works 


Depart =400032, st=Maharashtra, 
25.4.20=0d3 5f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c3 1 7c 


८ 
1 1 serialNumber=Seeead 19a0ef3d2434afecb36079eB0e7ede5a45017ec32 
a h aj a n a | W a 97470e90ae602404b, cn=Gangadhar Mahajan Gaikwad 
0५ 


०९: 2021.12.23 12:30:35 --05'30' 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. श्री. प्रशांत दत्तात्रय नवघरे, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AN AD 


. श्री. संदीप अरविंद पाटील, मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 
. श्री. रणजीत राजाराम हांडे, मुख्य अभियंता, मुंबई सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 


४. श्री. प्रमोद पांडुरंग बनगोसावी, अधीक्षक अभियंता, मुंबई सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 


(> 
es 


मुंबई. 


. श्री. रत्नाकर शिवाजी पाटील, अधीक्षक अभियंता (विद्युत), मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ (सा. a7), 


६. श्री. चंद्रकांत तुकाराम नाईक, कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 


७. श्रीमती सुनिता कैलास रावते, कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, मुंबई. 


८. श्री. विजय शालीग्राम पुसदकर, कार्यकारी अभियंता (विद्युत), नांदेड विद्युत विभाग (सा. बां.), नांदेड. 


९. श्री. तुकाराम कल्लप्पा सनाळकर, उप विभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोंकण भवन, 


मुंबई. 


१०. श्री. जितेंद्र दिनकर भोसले, उप अभियंता (विद्युत), नांदेड विद्युत विभाग (सा. बां.), नांदेड. 


११. श्री. स्वप्नील नारायण पाटील, कनिष्ठ अभियंता, राजभवन सेवा केंद्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः प्रशांसा-१७२१/प्र.क्र.२३४/सेवा-१ 


१२. श्री. विजय गुलाब नांद्रेकर, अधीक्षक, आमदर निवास (सा. बां.), उप विभाग, मुंबई 
१३. श्री. योगेडा भानुदास पाटील, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, राजभवन सेवा केंद्र, मुंबई. 
१४. श्री. कृष्णा पांडुरंग घोगरे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, राजभवन सेवा केंद्र, मुंबई. 
प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. सर्व मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१२. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. मा. अपर मुख्य सचिव (सां. बां.), यांचे स्वीय सहायक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मा. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. मा. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. सर्व कक्ष / कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. कक्ष अधिकारी, गोपनीय शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. कक्ष अधिकारी (प्रशा-२/ आस्था-२ / रोख शाखा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती / सेवा-१. 


समम मसी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


